सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सन २०१५-१६ या वर्षाचा 
पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शाध्दीपत्रक क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा: (१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.पुरस्कार १००९/१७५/आस्था-२, 
दि.१७/२/२०११. 
(२) शासन निर्णय क्रमांक पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२, 
दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१९. 


शुध्दीपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतांत्रिक संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-३ च्या 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा तसेच तांत्रिक संवर्गातील -३ च्या कर्मचाऱ्यांचा, त्यांनी आपले 
प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावून शासकीय कामात दाखविलेल्या नैपुण्याबद्दल व शासकीय 
कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल प्रतिवर्षी प्रशास्तीपत्र व 
सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. 
२. वरील निर्णयाच्या अनुषंगाने सन २०१५-१६ या वर्षाकरीता खालील तक्त्यातील 
गुणवंत अधिकारी/कर्मचारी यांची निवड करण्यात आली आहे. सदर गुणवंत 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रहास्तीपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्याच्या समारंभाचा दिनांक व 
वेळ स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 

कृपया श्री.सागर Bear कर्वे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई यांचे नाव चुकीने 
श्री.सागर सुरेश सुर्वे असे नमूद करण्यात आळे आहे. तरी त्यांच्या नावात दुरुस्ती करुन 
“श्री.सागर सुरेडठा कर्वे” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०७२५१८३७११६७१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrashekhar Prabhakar Joshi 


सहपत्र : गुणवंत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी (चंद्रहोखर जोशी) 
सचिव (रस्ते) 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व 
वस्त्रोद्योग यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

९. मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग 

१४. सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१६. सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ 

१७. श्रीमती मृ.स.देशपांडे, अवर सचिव, मंत्रालय 

१८.श्रीमती वैशाली सुळे, अवर सचिव, मंत्रालय 

१९. श्रीमती प्रिया कुलकर्णी, टंकलेखक, मंत्रालय 

२०. श्रीमती योगिता सोडल, सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 

२१. श्री.निलेश गोपाळ पावसे, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२२. श्री.मनोहर शामराव कांबळे, अधीक्षक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२३. श्री. सागर सुरेश कर्वे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२४. श्री.मंगेश विवेक कालेकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, मुंबई 

२५. श्री. ए.जी.हिरे, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२६. श्री.व्ही.व्ही.रंधे, वरिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२७. श्री.बाबासाहेब पठारे, स्था.अभि.सहायक, मुख्य अभियंता, नाशिक 

२८.श्रीमती रेखा सातपुते, प्रथम लिपीक, मुख्य अभियंता, पुणे 

२९. श्री.नागेश जी.घाग, आरेखक, मुख्य अभियंता, पुणे 

३०. श्री.जितेंद्र दामोदर इंदूलकर, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 

३१. श्री.देविदास गणू पवार, वरीष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद 

३२. श्री.मनिष अरुण चिखलकर, कनिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, अमरावती 

३३. श्री.राजीव वसंत दरवणे, आरेखक, मुख्य अभियंता, अमरावती 

३४. कु.शुभांगी भास्कर बनकर, कनिष्ठ लिपीक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३५. श्री.डी.जी.मेश्राम, अनुरेखक, मुख्य अभियंता, नागपूर 

३६. निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


